महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः कअनि-११२१/प्र.क्र.१०३/१४ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
तारीख: ३० डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ : या विभागाचे समक्रमांकाचे दिनांक २४.१२.२०२१ चे seat 
आदेडा 


श्री.योगेश गुणीजन, कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन दि.२४.१२.२०२१ च्या 
आदेशान्वये नगर विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील 
“सहायक आयुक्‍त” या पदावर प्रथमत: एक वर्षासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. श्री.योगेश गुणीजन 
यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दि.३०.१२.२०२२ रोजी संपुष्टात येत आहे. 


२. या आदेशान्वये श्री.योगेश गुणीजन, कक्ष अधिकारी यांच्या नगर विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील 
मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील “सहायक आयुक्त” या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दोन 
वर्ष म्हणजेच दिनांक ३०.१२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


3: सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२३०१८२६४०१६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VIVEK RAMAKANT JADHAV 


gi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0c6f092192cae76ac289eef2587c5'28373c6e445e4552e2 
7b340b424d48717c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


J A D ) H AV serialNumber=F960CA130E1B6EQA979CBB41C7516CA46961184 
AD1E4ECE1A118390C02E6745E, cn=VIVEK RAMAKANT JADHAV 
Date: 2022.12.30 18:30:01 +05'30' 


(वि. र. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
SIM गुणीजन, सहायक आयुक्‍त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका, भाईंदर ४०१ १०१. 
प्रत, 


-0 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग/कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सह/उप सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

उप सचिव (नवि-१४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

निवड नस्ती/संग्रहार्थ (का.१४ब). 


AD 


AN 
>> ee ae 


oC 


